प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत BLC व AHP 
(SC Component) घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र 
हिऱड्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या 
निधी वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१८१/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २४ जानेवारी,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो.२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२ (सेल), 
दिनांक ९ डिसेंबर,२०१५. 
२) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे क्रमांक : N-99092/49/209¢/HFA-IV/-UD/EFS- 
९०४५७०३, दिनांक २८ नोव्हेंबर,२०१८ चे पत्र 
3) अवर सचिव, भारत सरकार यांचे क्रमांक : N-99092/209¢/HFA-IV-UD/EFS- 
९०४४१०१, दिनांक २८ नोव्हेंबर,२०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना - 


प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यातील विविध प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण 
म्हाडास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) 
सुरु केलेली आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून, राज्यातील विविध प्रकल्पाकरिता केंद्र 
शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या BLC व AHP (Scheduled Caste Component) या घटकांतर्गतच्या 
सोबतच्या विवरणपत्रातील खालील तक्‍यातील नमूद केलेला निधी सुकाणू अभिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. घटक क्रमांक मंजूर केलेला निधी 

क्र. 

isd) BLC (SC component) ¥.€,30,80,000/- 

2 AHP (SC component) रु.९८,४०,०००/- 
Total (ST Component) रुपये ९,२८,८०,०००/- 


अक्षरी रुपये नव कोटी अठ्ठावीस लाख ऐंशी हजार फक्त ) 
तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेळा टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल 
शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१८१/गृनिधो-२ 


या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्यु-३ , मुख्य लेखाशीर्ष २२१६ , गृहनिर्माण सर्वसाधारण, 
१०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) सर्वांसाठी गृहनिर्माण 
अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ २९९६) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ च्या 
परिच्छेद -१८ मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा असल्याचे कार्यासन अर्थोपाय यांनी 
त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं.२/अर्थोपाय,दि.०२.०१.२०१९ अन्वये कळविण्यात आले आहे. 


सदर झासन निर्णय वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करण्यात यावा. तसेच सदर निधी राज्याच्या 
ज्या प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रं -६ व १८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच वित्त 
विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ आणि अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४ / 
अर्थ-३, दि.३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करुन, आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९०४, दि.२२.११.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.9 ते १८ मधील 
अटींची परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणा-या देयकावर या विभागाचे आहरण व 
संवितरण अधिकारी प्रतीस्वाक्षरी करतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२४१४४३२०१५०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Ramchandra 
R am ch an d ra दातात Dhanawade, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Dhanawade 6 Sop veer cle 
(रा.को.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१८१/गृनिधो-२ 


५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय, विधानभवन, 
मुंबई. 

६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

७ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

qo) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, ५वा 
मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 

१३) सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) निवडनस्ती, गृनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


fel ae ’ 
SESE TE ate ETM ey OPT en eo eee 
rere nee ene sa ____ Annexure referred to Sanction No, N-11012/57/2018/HFA-IV-UD/EFS-9045703 dated 28.11.2018 ग 
26 BLC Projects of Maharashtra considered in 35th CSMC Meeting 
(Rs. In Lakhs) 


Sanne 0? पी?प२पप-->>>>> 


a e 
& 3 3 
ist Installment रकती enti ‘e टॅ च 3 
cit | TotalProject |. Genteal of Central No. of NaF | SERA TREN ह 3 lee 
Y । Cost Assitance Asictance BSenificiaties | Beneficiaries | acc. to number uy & Ze i — ae | लम 
| व्याज ma) bk a omponent TSP Component 
| [840%) asperOPR | Attached ० beneficiaries 5 ठ 2 & 
| attached ry a 2 
a) a y 
£ E FS 
| | टे 2 5 
eee rem me me 2“ ne nee eevee wt eee ट्र 


{ IDhaniaagaon 


tealainb 


1772.596 

> 1967.240 

2 203 Lif 
a nn ree 


3 कते een __786 250 
१. [Basireates लि 528 9५() 


2 [Bae 1 1593510 


रे 
ल्न eee 
i 


2332 640 


PShokarday 


| 17 [hab or $29.520 
a 11 fae 3205 340 | 3500 
pte War: _ 784.980 | 1892 $0 
j 13 jKemotes ___ | 3854000 = | 103200 
3a AM ay at 008. i756 
i न ' 9081520 | 1796५0 
- 35 [Kopergwor 1244340 
1h fev! 7 =. _ A235.590 = 
{3 7 | 4937.63U 
| 18 111 63५7.930 _1399.50 


Ichaikaeanyi 3586.43} 8/009 


Vran 1510100911 526 890 Recs 
| 23 शिळा 1649 100 312 ५0 
112035 | 30000 


1628 32 


2396.88 $50.50 220.20 367 


Total 67766.82 16719.00 | 6687.6 | 11146 | 


$30.40 


हिनी 


Scanned by CamScanner 


Annexure referred to Sanction No. N-11012/48/2018/HFA-IV-UD/EFS-9044101 dated 28.11.2018 


12 BLC Projects of Maharashtra considered in 34th CSMC Meeting 
{ Rs. In Lakhs } 


ist a 4 
installmen a = 
oo a 
ist tof CA = rs To be 
neste १९0 {@40%) 5 © | Released in | To be Released 
री me र eleased in 
sr. : Total Project Central Benificiari | Beneficiari rf a : 
No City a hesteance of Central son sidered mw acc. to XY b sc in TSP 
। Assistance ie a का number of os ‘6S Component | Component (8) 
ttache : 
(@40%) beneficiari} § (A) 
es ष्ट नि 
=) 
attached z = 
Nashik 1741.56 414.000 | 165.6 
5०४०७1 227300 | 543.000 


3 | Nandec Waghala 1483.13 


| a | Mandec Waghala 1483.23 375.000 


Pathardi 1409.00 | 319.500 1278 | 213 ? : 


ae 


Pte — 


Scanned by CamScanner 


